आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात भूमी 
संपादन या योजनेंतर्गत निधी वितरण 
(लेखाशिर्ष ४२२५ ०१३१) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र.०२/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : २८ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा :- 


१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३. दि.१२.०४.२०२३ व 
दि.०८.१२.२०२३. 

2) निवासी उपजिल्हाधिकारी, परभणी यांचे पत्र क्र.२०२१/आरबी/डेस्क/एळएनडी १/कावी-४७७/०७, 
दि.०६.०१.२०२३. 

३) आदिवासी विकास विभाग, झासन ज्ञापन क्र.आकाइ-१४२२/प्र.क्र.२०५/का-५, दि.३१.७.२०२३ व 
दि.०२.०८.२०२३. 

४ आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.आकाइ-१४२२/प्र.क्र.२०५/का-५, दि.२२.११.२०२३ व 
दि.१५.०२.२०२४. 

५) आदिवासी विकास विभाग,समक्रमांकीत शासन निर्णय,दि.०८.०१.२०२४. 

६) आदिवासी विकास विभाग नस्ती क्र.आकाइ-१४२२/प्र.क्र. २०५/कार्या-५. 


प्रस्तावना :- 


एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, कळमनुरी अंतर्गत परभणी शहरातील आदिवासी 
मुलांचे २ आणि मुलींचे ३ अशा ५ वसतीगृह इमारत बांधकामासाठी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या 
प्रशासकीय नियंत्रणाखाली असलेल्या मराठवाडा विकास महामंडळ, मर्यादित, औरंगाबाद यांची दुय्यम 
कंपनी परभणी कृषी गो-संवर्धन मर्यादित, परभणी यांच्या मालकीची ५.११ हेक्‍टर आर क्षेत्र इतक्या जागेच्या 
भूसंपादनास उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने सहमती दिलेली आहे. 


या अनुषंगाने संदर्भाधीन क्र.३ येथील शासन ज्ञापनान्वये मराठवाडा विकास महामंडळ, मर्यादित, 
औरंगाबाद यांची दुय्यम कंपनी परभणी कृषी गो-संवर्धन मर्यादित, परभणी यांच्या मालकीची ५.११ हेक्‍टर 
आर जमीन रु.१३१९.९४ लाख या रेडीरेकनर मूल्यास खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात आली आहे. त्यास अनुसरुन संदर्भाधीन क्र.४ येथील दि.२२.११.२०२३ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये रु.१०.०० कोटी इतका निधी उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या लेखाशिर्ष ६८८५५१४२०१ 
यामध्ये पुस्तकी समायोजनाने वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 


संदर्भाधीन क्र.६ येथील प्रस्तावावर प्राप्त झालेल्या मान्यतेस अनुसरुन भूमीसंपादन या योजनेसाठी 
पुरवणी मागणीद्वारे अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला रु.३१९.९४ लाख इतका निधीपैकी उद्योग, ऊर्जा व 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ /प्र.क्र.०२/कार्यासन-६ 


कामगार विभागाच्या योजनेच्या ळेखाशिर्षामध्ये पुस्तकी समायोजनाने रु.५२.४०१२० लाख व 
रु.२६७.५३८८० OR इतका निधी जमीन व्यवहारावरील भांडवली नफा ( Capital Gain Tax) 
भरण्याकरीता मराठवाडा विकास महामंडळाच्या बँक खात्यात भरणा करण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, कळमनुरी अंतर्गत परभणी शहरातील आदिवासी 
मुलांचे २ व मुलींचे ३ असे एकूण ५ शासकीय वसतीगृह इमारत बांधकामासाठी उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभागांतर्गत मराठवाडा विकास महामंडळ मर्यादित, औरंगाबाद यांची दुय्यम कंपनी परभणी कृषी गो- 
संवर्धन मर्यादित यांच्या नावे असलेली परभणी शहरातील सर्व्हे नं. 499 मधील १.७२ हेक्‍टर आर क्षेत्र, WS 
नं. ५१३ मधील १.५४ हेक्‍टर आर क्षेत्र आणि सर्व्हे नं. ५१५/२ मधील १.८५ हेक्‍टर आर क्षेत्र असे एकूण ५.११ 
आर क्षेत्र इतक्या जमिनीचे रेडीरेकनर मूल्य रु. रु.१३,१९,९४,०००/- एवढया रकमेपैकी रु.१०.०० कोटी 
(अक्षरी दहा कोटी फक्त) इतकी रक्‍कम उद्योग विभाग / मराठवाडा विकास महामंडळ मर्यादित, औरंगाबाद 
यांना पुस्तकी समायोजनाव्दारे अदा करण्यास यापूर्वी दिनांक २२ नोव्हेंबर, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये 
मान्यता देण्यात आली आहे. 
२. पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या रु. ३,१९,९४,०००/- इतक्या निधीपैकी 
रु.५२,४०,१२० (अक्षरी रुपये बावन्न लाख चाळीस हजार Vat वीस फक्त) इतका निधी आदिवासी विकास 
विभागाच्या मागणी क्रमांक टी-६, ०२, अनुसूचित जमातीचे कल्याण ७९६, (०१) (०१) जनजाति क्षेत्र 
उपयोजना (०१) (०४) भूमिसंपादन (लेखाशिर्ष ४२२५ ०१३१) (कार्यक्रम), बाब H.43, मोठी बांधकामे या 
लेखाशिर्षाखालील पुस्तकी समायोजनाने खर्ची दाखविण्यात यावी. तसेच, उद्योग विभागाच्या "६८८५- 
उद्योग व खनिजे यासाठी इतर कर्जे ०२-मागास क्षेत्र विकास १९०-सार्वजनिक क्षेत्र व इतर उपक्रम यांना 
कर्जे (०२) विकास महामंडळास कर्जे (०२) (०३) राज्य शासनाने प्रोत्साहन योजनांसाठी दिलेल्या कर्जाची 
मराठवाडा विकास महामंडळाकडून परतफेड (६८८५५१४२०१) या लेखाशिर्षाखाली पुस्तकी समायोजनाने 
जमा दाखविण्यात यावी. सदर पुस्तकी समायोजन सन २०२३-२४ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींतून 
करण्यात यावे. 
३. तसेच, उर्वरित रु.२,६७,५३,८८०/-(अक्षरी रुपये दोन कोटी सदुसष्ट लक्ष VIA SX sisal 
ऐंशी फक्त) इतका निधी जमीन व्यवहारावरील भांडवली नफा कर (Capital Gain Tax) SIA मराठवाडा 
विकास महामंडळाच्या बँक खात्यात भरणा करण्याकरीता आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 
यांच्यामार्फत प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, कळमनुरी, जि. हिंगोली यांना 
अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ /प्र.क्र.०२ /कार्यासन-६ 


४. याकरीता प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, कळमनुरी, जि.हिंगोली यांनी 
उपरोक्तनुसार देयके जिल्हा कोषागार कार्यालयास सादर करावेत. 


५. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आळेला निधी खर्च करताना नियंत्रक अधिकारी यांनी 
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त 
विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन परिपत्रकांतील निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.०२/व्यय-१४, दि.०३.०१.२०२४ 
अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्रशासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०२२०१८०३०२१९२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAJENDRA DEVARAM 
RAJENDRA © 

DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=e2f5429d49742f96b79e4293421 ba2df 
D ) EVA RA M a8a7 1cad3864b9b289879d173b67fcdc, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=F617DED8E7 182679ED107E6351 


BHAWARI  scrmnescotmnesan 
(राजेंद्र दे.भवारी ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. प्रधान सचिव (उद्योग), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. सचिव, आदिवासी विकास यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
५. जिल्हाधिकारी, परभणी. 
६. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, अमरावती. 
७. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग, नाशिक. 
८. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, कळमनुरी, जिल्हा हिंगोली. 
९. व्यवस्थापकीय संचालक, मराठवाडा विकास महामंडळ मर्यादित, औरंगाबाद. 
१०. जिल्हा कोषागार कार्यालय, हिंगोली. 
११. वित्त विभाग ( अर्थसंकल्प-१९/ व्यय १४), मंत्रालय, मुंबई. 
१२. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
१३. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
१४. कक्ष अधिकारी (उद्योग-१०), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. कार्यासन क्र. ५, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
१६. निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


